सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्था) संवर्गातून उप 
विभागीय अभियंता पदावर पदोन्नती व 
पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र.१५२ /सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २९.८.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक 


सहायक अभियंता श्रेणी-२ ( स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप 
विभागीय अभियंता पदावर पदोन्नतीबाबतचे आदेशा, शासन आदेश क्रमांक पीओजी २०१८/ 
प्‌.क्र.१३४/सेवा-२, दिनांक ४.८.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. सदर आदेशामध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


१. सदर आदेशातील अ.क्र. ५२ येथील अभियंत्यांचे नांव श्री.शामराव सुशिलकुमार गुडदे 
ऐवजी श्री.सुशिलकुमार शामराव गुडदे असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७७/५/.॥१॥0१७५॥॥१.9०५९.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०८२९१५५२३३८३१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Arvind Jag, bl 


Arvind Jagannath (णय णार" 
2.5.4.20=c7 145f142d7f8e597c7957f95eeba7e1 6ac87 1e58cfc3. 
b203f; fb 

Kamble Se oer 
Date: 2018.08.29 15:55:45 +05'3 

(अ.ज. कांबळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने 

२. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 

५. सह सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र.१५२ /सेवा-२ 


७. श्री.सुशिलकुमार गुडदे, उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, यांच्या 
मार्फत 

८. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. प्रधान सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


